शासन निर्णय:- 


जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय, 
औंध,पुणे येथील कंत्राटी सुरक्षा रक्षक सेवा 
खर्चास मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१७/प्रक्र-३१४/आरोग्य ३(अ) 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, 
ए.विंग, एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २ एप्रिल,२०१८. 


उपरोक्त विषयांकित शाईच्या स्वाक्षरीने दि.२९.०३.२०१८ रोजी निर्गमीत करण्यात आलेला 
शासन निर्णय सोबत जोडलेला आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३१२३५१५३०११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Rajendra 


R ' Shamraoji Kaurte 
al e al [ चै DN: CN = Rajendra Shamraoji 
Kaurte, C = IN, S= 
1, Maharashtra, O = Government 
S h amfra 0] | of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Date: 2018.04.02 17:56:09 


Kaurte  — ss 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,आरोग्य 


मुंबई 


२. संचालक, आरोग्य सेवा,आरोग्य भवन,मुंबई 
३. सह संचालक आरोग्य,सेवा,(राज्यस्तर) रुग्णालये,आरोग्य भवनमुंबई, 


. उपसंचालक,आरोग्य सेवा पुणे मंडळ,पुणे 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय,रुग्णालय,औंध,पुणे 
. जिल्हा आरोग्य अधिकारी , पुणे 


भवन, 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१७/प्रक्र-३१४/आरोग्य ३(अ) 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय, 
औंध,पुणे येथील कंत्राटी सुरक्षा रक्षक सेवा 
खर्चास मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१७/प्रक्र-३१४/आरोग्य ३(अ) 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, 
ए.विंग, एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २९ मार्च,२०१८. 


वाचा :- 
१) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे क्र.संआसे/ कक्ष-३ /टे-५ / 
कंसुसे/सारु,औंध,पुणे/२७१-७२/१७ दिनांक-१७.१.२०१८.चे पत्र. 
२) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे क्र.संआसे/ कक्ष-३/टे-५ / 
कंसुसे/जिशचि,औंध,पुणे/१३१८०-८१/१७ दिनांक-२२.८.२०१७.चे पत्र. 
३) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय,औंध,पुणे यांचे क्र.जिरुपु/सुरक्षा 
रक्षक/खर्चास मान्यता/२८५०१-०५/२०१७,दि.११.१२.२०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय,औंध,पुणे येथे जिल्हा सुरक्षा मंडळ, पुणे मार्फत 
माहे जानेवारी,२०१७ ते फेब्रुवारी, २०१८ या कालावधी पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनाकरिता आवश्‍यक असलेल्या रकमेच्या खर्चास मंजुरी देण्याची बाब विचाराधीन होती. याबाबत 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय,औंध,पुणे येथे जिल्हा सुरक्षा मंडळ, पुणे मार्फत 
पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे वेतन अदा करण्याकरिता रु.२२,५६,६२५/- (अक्षरी रुपये 
बावीस लक्ष छप्पन हजार सहाशे पंचवीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 

सदर सुरक्षा रक्षकांच्या वेतन देयकावरील खर्च सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर 
अनुदानातून मागणी क्र. - आर-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकीत्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (०१) मुसफ़ल क्षेत्रातील 
अध्यापनेत्तर रूग्णालये व दवाखाने, १३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ०१४६) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. 

सदर बाबीसाठी प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, औंध, जिल्हा पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम अदा करण्यास 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१७/प्रक्र-३१४/आरोग्य ३(अ) 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत 


आहे. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग - एक, अ.क्र.६, 
नियम क्रमांक - ४० अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 


निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Rajendra 


1 Sh ji K 
R चै] e al d fa DN: CN = eae Shamraoji 
1 Kaurte, C = IN, S= 
Mah htra, O = Gi t 
ShamMrao}f ५१1 
Health Department 


K a U rt e ee 18.03.29 18:48:54 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,आरोग्य 


मुंबई 


२. संचालक, आरोग्य सेवा,आरोग्य भवन,मुंबई 
३. सह संचालक आरोग्य,सेवा,(राज्यस्तर) रुग्णालये,आरोग्य भवनमुंबई, 


. उपसंचालक,आरोग्य सेवा पुणे मंडळ,पुणे 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय,रुग्णालय,औंध,पुणे 
. जिल्हा आरोग्य अधिकारी , पुणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


भवन, 


